सातारा जिल्ह्यातील वाई पोलीस ठाणे, a दाखल 
गु.र.नं.१५८/२०१६, १७५/२०१६, १७६/२०१६, १७७/२०१६, 
१७८/२०१६, १७९/२०१६ या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. उज्वल निकम यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी १११६/प्र.क्र.२६५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ मे, २०२१ 


वाचा : (१) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसपीपी २०१६/यु.ओ.आर.९३/डी-१४, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१६ 
(२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसपीपी १११६/प्र.क्र.२६५/पोल-१०, दि. २६/१०/२०१७ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील अनु.क्र.२ येथील शासन निर्णय क्र. एसपीपी-२०१६/ प्र.क्र.२६५/ 
पोल-१०, दिनांक २६.१०.२०१७ या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ च्या होवटी पुढील वाक्य शासन निर्णयात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


" वरील गुन्हयातून उद्भवलेली सर्व न्याय प्रकरणे, ही सत्र न्यायालयात वेगवेगळी चालणार असल्याने प्रत्येक 
न्याय प्रकरणात वरील दराने स्वतंत्र फी देय असेल " असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१६१७२४६४२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 

३. पोलीस अधीक्षक, सातारा. 

४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. लेखाधिकारी, सातारा. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, सातारा. 

७. अँड.श्री.उज्ज्वल निकम, बॅरिस्टर निकम चाळ, रामदास कॉलनी, जळगाव. 
८. विधि व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती (पोल-१०. 


